कक्ष अधिकारी या पदावरून अवर सचिव या पदावर 
तात्पुरत्या पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- 29 जुले, २०२३. 


संदर्भ:- शासन sea), सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांक, दि.१२.०७.२०२३. 
आदेशा 


संदर्भाधीन आदेझान्वये मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील [गट-ब (राजपत्रित) 
वेतनश्रेणी 53-१७: रु.४७६००-१५११००)] खालीळ अधिकाऱ्यांना अवर सचिव [गट-अ (राजपत्रित) 
वेतनश्रेणी S-23: रु.६७७००-२०८७००)] या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. 
२. आता, खालील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीनंतरची सविस्तर पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
Es २ 3 Sas 
| . | श्री.अविनाड नेताजी सोलळवट | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२. | श्री.उदय दगडू कोठावदे महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 
३. | श्री.नरेश विठ्ठल भैरी वित्त विभाग नियोजन विभाग 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या अन्य अटी व anil संदर्भिय आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 

राहतील. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७२११८३२२५३४०७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ee 
VINAYAK | ee 
BABURAO MANE कक 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./ प्रधान सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 


३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना) - सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
६. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत. 

७. निवडनस्ती- कार्या-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


